महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील 
अवर सचिव (विधी) हे पद उपसचिव (विधी) या 
संवंर्गात श्रेणीवर्धीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मलोआ १११८/प्र.क्र.१५६/आठ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०१८ 


वाचा:- (१ शासन आदेशा विधी व न्याय विभाग, क्रमांक इएसटी 
२०१७/प्र.क्र.१४२/का-२, दि. ९ जानेवारी, २०१८. 
Q) उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. ५२/विधी 
अधिकारी/विधीसहायक/२००५/पाच, दि. १७ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात अवर सचिव (विधी) पदावर कार्यरत असलेले 
श्री. सागर प्र. भोंगाडे, विधी अधिकारी यांना विधी व न्याय विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
दि. ९ जानेवारी, २०१८ च्या शासन आदेशान्वये वेतन बँड रु. १५,६००-३९,१०० + WS पे रु. ७,६००/- या 
वेतनश्रेणीतील उपसचिव (विधी) या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येवून त्यांची 
पदस्थापना आयोगाच्या कार्यालयात करण्यात आली आहे. 
२. आयोगाच्या कार्यालयात उपसचिव (विधी) हे पद मंजूर नसल्यामुळे श्री. भोंगाडे, अवर सचिव 
(विधी) यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू करुन घेणे शक्‍य नाही. यास्तव श्री. भोंगाडे यांना "उप सचिव (विधी)" 
या पदावर पदस्थापना देण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयातील अवर सचिव (विधी) हे पद श्री. भोंगाडे हे 
आयोगाच्या कार्यालयात कार्यरत असेपर्यंत उपसचिव (विधी) या संवंर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात श्रेणीवर्धित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवरील अवर सचिव (विधी) या संवंर्गातील वेतन बँड 
रु. १५,६००-३९,१०० - ग्रेड पे रु. ६,६००/- या वेतन श्रेणीचे पद उपसचिव (विधी) संवंर्गातील वेतन बँड 
रु. १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रु. ७,६००/- या वेतनश्रेणीत दि. ९ जानेवारी, २०१८ पासून श्रेणीवधित 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या श्रेणीवर्धित पदावर श्री. सागर प्र. भोंगाडे, अवर सचिव (विधी) यांना दिनांक ९ जानेवारी, २०१८ 
(म.पू.) पासून उपसचिव (विधी) या पदावर पदोन्नतीने रुजू करुन घेण्यात येत आहे. हे श्रेणीवर्धित पद श्री. 
भोंगाडे हे आयोगाच्या कार्यालयात उपसचिव (विधी) पदावर कार्यरत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहील. 
त्यानंतर हे पद आपोआप मूळ पदामध्ये अवर सचिव(विधी) पदावर रुपांतरीत म्हणजेच श्रेणी अवनत 
होईल. 
३. याबाबत होणारा खर्च, आयोगास मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय लेखात्रीर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ १११८/प्र.क्र.१५६/आठ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५५/सेवा-९, दि.९/७/२०१८अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७२५१२०३१३६७०७ असा असून डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Pandurang Wagh 
Maharashtra, ou=G 
= 400032, st: 


DN: 4 eneral 
ayendra Admin : Maharash 
}468a63fe9f9F2a565a0790f46e3c14a37 15b2370430433 
Pp W h INumber=7adb1868249b8719e27d345304467 1a8ceddbd04af 
a n Uu [ ठे n g a g V2 26dd2089ed03e6b1bd92bd, Rajendi ndurang Wagh 
Di 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सहसचिव(प्रशासन), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
आहरण व संवितरण अधिकारी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
श्री. सागर प्र. भोंगाडे, उपसचिव(विधी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत). 
१०.कार्यासन अधिकारी (सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
११.निवड नस्ती (कार्यासन-आठ). 


eon GG -€४ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


